सन २०१७-१८ करीता आदिम 
जमातीचा विकास या राज्य 
योजनेंतर्गत आदिम जमातीच्या 
कुटुंबाकरिता घरकुल .... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आदिम-२०१७/प्र.क्र.८०/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १२/०८/२०२१ 
वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांक: आदिम-२०१७/प्र.क्र.८०/का.-१९, दि. २०/१२/२०१७ 
२. आयुक्त, आ.वि. यांचे पत्र क्र. आदिम घरकुल २०१७-१८/प्र.क्र.४२(१७) / का.५ 
दि १६/०९/२०२० 


प्रस्तावना- 

संदर्भिय शासन निर्णयान्वये आदिम जमाती घरकुल योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ करीता एकुण ७ 
जिल्ह्यांकरीता १०२१ इतका लक्षांक निश्चित करणेत आला आहे. त्यानुसार नागपुर जिल्ह्याकरिता १०५ 
इतक्या घरकुलाचा लक्षांक निर्धारित करणेत आला आहे. तथापि, नागपुर जिल्ह्यामध्ये योजनेंतर्गत 
घरकुल देण्याकरीता पात्र लाभार्थी उपलब्ध होत नसल्याने योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास अडचणी येत 
आहेत. सबब, सदर लक्षांक वर्धा जिल्ह्यास वळता करण्याची विनंती संदर्भीय पत्रान्वये करणेत आली आहे. 
त्यानुषंगाने वर्धा जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्याकरीता घरकुले उपलब्ध करुन देण्याकरीता आदिम जमाती 
घरकुल योजनेंतर्गत नागपुर जिल्ह्याकरीता सन २०१७-१८ या वर्षामध्ये देणेत आलेला १०५ इतका लक्षांक 
वर्धा जिल्ह्यास वळता करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक- 


संदर्भिय शासन निर्णयान्वये सन २०१७-१८ करीता आदिम जमाती घरकुल योजनेंतर्गत नागपुर 
जिल्ह्यास देणेत आलेला १०५ घरकुलांचा लक्षांक (एकुण निधी रु. १३८.६० लक्ष) वर्धा जिल्ह्यास वळता 
करणेस मान्यता देणेत येत आहे. वर्धा जिह्यास देण्यात आलेला लक्षांक साध्य करताना प्रति घरकुलास 
नागपुर जिल्ह्याप्रमाणे रु.१.३२ लक्ष याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देणेत येईल. तथापि, लक्षांकांमध्ये 
स्थानिक स्तरावर सपाट व डोंगरी भागाचे निकष लक्षात घेवून एकुण प्राप्त निधीच्या मर्यादेत बदल 
करण्याचे अधिकार प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प वर्धा यांना राहील. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः आदिम-२०१७/प्र.क्र.८०/का.-१९ 


२. हेझासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२१८०६०४७९२४ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलंसंधारण विभाग (ग्रामविकास), मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव, आदिवासी विकास यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

६. राज्य संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामिण गृह निर्माण, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
७. अपर आयुकत, आदिवासी विकास नागपुर. 

८. नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सह/उप सचिव, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रकल्प अधिकारीएकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प वर्धा , 

११.कार्यासन अधिकारी, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.संगणक समन्वयक, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


